RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No.MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २ , 


अंक ९ १ ] 


गुरुवार , ऑक्टोबर ६, २०१६ / आश्विन १४, शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १३८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक इएसटी . २७० ९ /प्र. क्र . २६५ / राउशु-४. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधील दुय्यम निरीक्षक ( सेवाप्रवेश) नियम, २०० ९ यामध्ये आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी पुढील नियम करीत आहेत : 

१. या नियमांना , राज्य उत्पादन शुल्क विभागामधील दुय्यम निरीक्षक ( सेवाप्रवेश ) ( सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हणावे. 

२. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील दुय्यम निरीक्षक ( सेवाप्रवेश ) नियम, २०० ९ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ मूळ नियम ” असा करण्यात 
आला आहे ) याच्या नियम २ मध्ये 

( एक ) खंड ( अ) नंतर पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( अ - एक ) “ आयोग ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, असा आहे ; 
( दोन ) खंड ( फ ) मध्ये “ आयुक्ताने " या मजकुराऐवजी “ आयोगाने ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 
( तीन ) खंड ( य ) वगळण्यात येईल . 


. 


" 


३ . 


मूळ नियमांच्या नियम ३ मध्ये : 
( एक ) खंड ( ए) मधील उपखंड (तीन) नंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु, ज्यांची दिनांक १ जानेवारी, १ ९९ ३ पूर्वी राज्य उत्पादन शुल्क विभागात नियुक्ती झालेली आहे आणि जे सध्या कार्यरत आहेत 
अशा जवान संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत , उंचीची मर्यादा किमान १६२ से.मी. पर्यंत शिथिल करण्यात येईल . 
( दोन ) खंड ( ब) मध्ये “ आयुक्तांनी ” या मजकुराऐवजी “ आयोगाने ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 


" 


( १ ) 


भाग चार - अ - १३८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑक्टोबर ६, २०१६ / आश्विन १४ , शके १ ९ ३८ 


( तीन ) खंड ( क) मध्ये “ आयुक्तांनी किंवा शासनाने नियुक्त केलेल्या राज्यस्तरीय निवड समितीनेकिंवा अन्य कोणत्याही शासकीय 
अभिकरणाने ” या मजकुराऐवजी “ आयोगाने ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . हि . वागदे, 


शासनाचे सह सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


